सहकारी सूतगिरण्या : सूतगिरण्या : 

सतत व समवर्ती लेखापरीक्षण योजना 
राबविण्यासाठी आवश्‍यक असणारी अस्थायी 
कर्मचाऱ्यांची २३ पदे सन २०२२-२३ या वर्षात पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. STS - २७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स१ (अ) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ एप्रिल, २०२२ 


वाचा:- 
१)स, प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.: राजस-१००३/प्र.क्र.४२/५-स/०३, दि.१२ फेब्रुवारी, २००३. 
२)स, प. वव. विभाग, शासन निर्णय क्र.: राजस -१००५/प्र.क्र.१८१/५-स/०३, 

दि.३१ जानेवारी, २००६. 
3) स, प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.: राजस - १००८/प्र.क्र.५३८/५-स, दि.०५ मे, २०११. 
४ स, प. वव. विभाग, शासन निर्णय क्र.:अपदे-२७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स १(अ), दि.१९ मार्च, २०१९. 
५)स,प.वव.विभाग, शासन निर्णय क्र.:अपदे-२७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स १(अ), दि.२३ ऑक्टोबर, २०१९. 
६) स, प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.:अपदे-२७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स १(अ), दि.२३ जुले, २०२०. 
) 
) 


७ स, प. वव. विभाग, शासन निर्णय क्र.:अपदे-२७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स १(अ), दि.०६ऑक्टोबर, २०२०. 

८) स, प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.:अपदे-२७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स १(अ), दि.२४फेब्रुवारी, २०२१. 

९) स, प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.:अपदे-२७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स १(अ), दि.२०सप्टेंबर, २०२१. 

qo) वित्त विभाग, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
F&.22.02.2022. 

११) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र जा.क्र. आस्थापना/ 
कक्ष-४/ सुतगिरणी/मुदतवाढ/२०२२, दि.२५.०२.२०२२. 


प्रस्तावना:- 

दि.०५मे, २०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये या विभागातील स्थायी व अस्थायी पदांच्या 
आढाव्यानुसार ९३१९ पदांच्या सुधारीत आकृताबंधास मंजूरी देण्यात आली आहे. दि.२०सप्टेंबर, 
२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, सहकारी सूतगिरण्यांकरीता सतत व समवर्ती लेखापरीक्षण 
योजना राबविण्यासाठी आवश्‍यक असणारी २३ अस्थायी पदे दि.०१.०९.२०२१ ते 
दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सदर योजनेतील २३ 
अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मंजुरी 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 

दि.०५ मे, २०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, या विभागातील स्थायी व अस्थायी 
पदांच्या आढाव्यानुसार ९३१९ पदांच्या सुधारीत आकृताबंधास मंजूरी देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे - २७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स१ (अ) 


त्यामध्ये सतत व समवर्ती लेखापरीक्षण योजनेअंतर्गत खाली eatfavare आलेल्या 23 अस्थायी 
पदांचा Vaal असल्याने सदर 23 अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत 
पुढे चालू ठेवण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ. पदनाम पदाची वेतनश्रेणी पदसंख्या 
क्र. 
१ विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-१ एस - २० : ५६१००-१७७५०० ४ 
र लेखापरिक्षक, श्रेणी-२ एस - 93 : ३५४००-११२४०० ६ 
3 उपलेखापरिक्षक एस - ८ : २५५००-८११०० ४ 
४ कनिष्ठ लिपीक एस -६ : १९९००-६३२०० & 
षु rots एस -१ : १५५००-४७६०० ३ 
एकूण पदे २३ 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. व्ही - २, २४२५- सहकार, १०१, सहकारी संस्थांची 
लेखापरीक्षा, (०१)(०१) लेखापरीक्षेसाठी कर्मचारी वर्ग (२४२५ ०२२७) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व तो सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/ १६ / 
आ.पु.क., दि.२२.०२.२०२२ अन्वये, अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४२६१२०४१७९९०२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SUJATA MAYUR ssn 


B H AVS A R ie (779766609७ व 
(सुजाता भावसार ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता”), महाराष्ट्र - १, मुंबई / महाराष्ट्र- २, नागपूर. 
महालेखापाल, (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र - १, मुंबई / महाराष्ट्र- २, नागपूर. 

प्र. स. (वस्त्रोद्योग), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

का.अ., ५-स, १२-स, १७-स, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 
का.अ.., व्यय २/ अर्थसंकल्प -१३, वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
सहकार, आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


७. आयुक्‍त, वस्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे - २७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स१ (अ) 


८. सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरीक्षण), पुणे. 

९. विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था (सूतगिरण्या), APTS अमरावती/ सोलापूर/इचलकरंजी. 

१०.जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगली/कोल्हापूर/सोलापूर/अमरावती. 

११.सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला. 
मंत्रालयासमोर, मुंबई ३२ (२ प्रती). 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली/कोल्हापूर/सोलापूर/अमरावती. 

१३.निवड नस्ती (टेक्स-१ (अ) / टेक्स-१ (ब). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


